महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा मुख्य 
परीक्षा -२०१३ Ale उप अभियंता 
(यांत्रिकी), गट-अ या पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती देणेबाबत..... 
श्रीम.शाश्वती विजय मोडक पूर्वाश्रमीच्या 
श्रीम.शाश्वती चंद्रशोखर बोरकर) 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.३७/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.9४४/(३२)/१४०१४/आठ/एकोणतीस, 

दि.११.०५.२०२२. 

२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१५/(४६/१५/आ(संनि), 
दि.०५.१२.२०१५. 

3) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१५/(४६/१५)भाग-१/आ(संनि), 
दि.०३.०९.२०१६. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१. 


area निर्णय 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा मुख्य परीक्षा - २०१३ अंतर्गत उप अभियंता (यांत्रिकी) गट-अ 
(राजपत्रित) या पदावर सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकाळावर 
आधारित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या दिनांक १९.०५.२०१५ च्या पत्रान्वये शिफारास प्राप्त 
झालेल्या २८ उमेदवारांपैकी नियुक्‍तीस पात्र ठरलेल्या २६ उमेदवारांना उपरोक्त संदर्भांकित क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये उप अभियंता (यांत्रिकी) या गट-अ च्या पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या दिनांक २७.०४.२०१६ च्या पत्रान्वये सदरहू परीक्षेमधील प्रतिक्षायादीतून 
गुणवत्तेनुसार ५ उमेदवारांची उप अभियंता (यांत्रिकी) पदावर शिफारस केल्यानुसार उक्त संदर्भाकित क्र.३ 
येथील शासन निर्णयान्वये पात्र ठरलेल्या ४ उमदेवारांना उप अभियंता (यांत्रिकी) पदावर नियुक्ती देण्यात 
आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.३७/आ(संनि), 


२. गुणवत्तेनुसार पात्र असूनही निवडयादी व निकालपत्रातून नांव वगळण्यात आल्यामुळे श्रीमती शाश्वती 
विजय मोडक (पूर्वाश्रमीच्या श्रीम.शाश्वती चंद्रशेखर बोरकर) यांनी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा परीक्षा 
२०१३ च्या परीक्षेच्या निकाळास आक्षेप घेवून त्याविरुध्द मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारण, नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे मूळ अर्ज क्र. ५८०/२०१५ दाखल केला होता. प्रस्तुत प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाने 
दि.१४.०३.२०२२ रोजी खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे :- 


“The respondent 105.1 and 2 are directed to appoint the applicant on the post of Deputy 
Engineer (Mechanical) within a period of one month” 


३. मा.न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 99.04.2022 च्या पत्रान्वये 
अ.जा. या राखीव प्रवर्गातील श्रीमती शाश्वती विजय मोडक (पूर्वाश्रमीच्या श्रीम.शाश्वती चंद्रशेखर बोरकर) यांची 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी) सेवा परीक्षा २०१३ मधून अराखीव (महिला) या प्रवर्गातून विभागातील 
उपअभियंता (यांत्रिकी) या पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. 


४. मा.न्यायाधिकारणाचा निर्णय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन 
श्रीम.मोडक यांना “उपअभियंता (यांत्रिकी), गट-अ” या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन 
मॅट्रीक्समधीळ वेतन स्तर एस-२० (रुपये ५६१००-१७७५००) मध्ये जलसंपदा विभागात दोन वर्षांच्या 
परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी संदर्भाधिन क्रमांक ४ च्या अधिसूचनेच्या आधारे महसूल विभागीय संवर्ग 
वाटपानुसार खालीलप्रमाणे तात्पुरत्या नियुक्‍तीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । उमेदवाराचे नांव जात | नियुक्ती | बंधपत्राद्वेरे | पसंती । नियुक्तीसाठी पदस्थापनेचे 


प्रवर्ग | चा प्रवर्ग पसंती । क्रमानुसार ठिकाण 
दिलेला वाटप 
महसूल झालेला 
विभाग महसूल 
विभाग 
| श्रीमती शाश्वती | अ.जा. | अराखीव । नागपूर नागपूर । मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), 


विजय मोडक 
(पूर्वाश्रमीच्या श्रीम. 
शाश्वती चंद्रशोखर 
बोरकर) 


(महिला) 


जलसंपदा विभाग, नाशिक 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ, नागपूर 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
यांत्रिकी विभाग, नागपूर 
अंतर्गत उप कार्यकारी 
अभियंता, यांत्रिकी विभाग, 
नागपूर येथील रिक्‍त पदी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.३७/आ(संनि), 


ष्‌. 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी), सेवा वर्ग-१ गट-अ मधील श्रीमती मोडक या उमेदवाराची तात्पुरती 


नियुक्‍ती ही दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी / 
शर्तीच्या अधिन असेल :- 


(१) 


श्रीमती मोडक यांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (यांत्रिकी), सेवा वर्ग-१ जलसंपदा विभागातील 
पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


श्रीम.मोडक यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी आदेशाच्या दिनांकापासून 
३० दिवसाच्या आत रुजू व्हावे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही- 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.०६.२०२१ नुसार सदर विहित कालावधीत रुजू झाले नाही तर ते 
नोकरीची संधी wards व त्यांचा नियुक्‍तीकरीता विचार करण्यात येणार नाही. तसेच कार्यालय 
प्रमुखांनी एक महिन्यानंतर रुजू झाल्यास त्यांना रुजू करुन घेवू नये. 


श्रीम.मोडक परिविक्षाधीन उमेदवार ते सेवेत रुजू होणार आहेत किवा नाही ते दिनांक 
०४.१०.२०२३ पर्यंत शासनास लेखी स्वरुपात कळवावे. त्यांनी दिनांक ०४.१०.२०२३ पर्यंत काही न 
कळविल्यास ते वरील पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरण्यात येईल व 
त्यांचे नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 


श्रीमती मोडक ह्या दिनांक ०४.१०.२०२३ रोजी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा काही 
अपरिहार्य उचित कारणास्तव त्यांना मुदतवाढ हवी असल्यास, त्यांनी शासनाकडून मुदतवाढ घेणे 
आवश्यक असून तशी संमती न घेतल्यास किंवा शासनाकडून त्यांना मुदतवाढ न मिळाल्यास विहित 
मुदतीत रुजू न झाल्यास श्रीमती मोडक यांचे नियुक्तीचे आदेशा आपोआप रद्द होतील व त्यांचा 
नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी सदरहू 
उमेदवाराकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 


(4) 


मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही -२०१६ 
/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


संदर्भ क्र.५ येथील शासन अधिसूचने अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार श्रीमती मोडक यांची उप अभियंता (यांत्रिकी), 
गट-अ या संवर्गातील ज्येष्ठता त्यांच्या रुजू झालेल्या दिनांकापासून निश्चित करण्यात येईल. 


श्रीमती मोडक यांचा वैद्यकीय तपासणी व चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 


श्रीमती मोडक या मागास प्रवर्गातील (अ.जा.) उमेदवार असल्याने त्यांनी जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर केलेले आहे. 


श्रीमती मोडक यांनी मराठी व हिदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केळी असल्याने त्यांना एतदर्थ 
मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.३७/आ(संनि), 


(१०) 
(११) 


श्रीमती मोडक यांनी संगणक sec परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे. 

आव्यकता भासल्यास श्रीमती मोडक यांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या 
संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी 
धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी 
लागेल. 

परंतु 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही किंवा, 

(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार 
नाही. 


(१२) 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार श्रीम.मोडक यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. त्यांना 
सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तिवेतन योजना [महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ व 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४] आणि सध्या अस्तित्वात 
असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. 


श्रीमती मोडक यांना उप अभियंता (यांत्रिक) या गट-अ च्या पदावर रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा 
द्यावयाचा असल्यास, त्यांना शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक 
महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ 
नियुक्‍ती प्राधिकारी (शासन) यांना असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर राजीनामा स्विकृत करु नये 
किंवा मंजूर करु नये. तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, 
त्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-२०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ 
मधील तरतूदी लागू राहतील. 

मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी सदरहू उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१४) 


संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी सेवेत दाखल होणाऱ्या श्रीमती मोडक यांचा त्या हजर झाल्याचा 
दिनांकाचा अहवाल शासनाला व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक 
यांना तात्काळ सादर करावा. तसेच, विहित मुदतीत हजर न झाल्यास त्याबाबतचा अहवालदेखील 
शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावा. 


(१५) 


श्रीमती मोडक या ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल 
लिहिण्यात यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी याबाबत 
संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता व शासनास कळवावे. 


श्रीमती मोडक या सध्या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी 
त्यांना नेमणूकीचे ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.३७/आ(संनि), 


पत्र संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता किंवा कार्यालय प्रमुख यांना सादर केल्याशिवाय 
त्यांना रुजू करुन घेता येणार नाही. 


(१७) 


श्रीमती मोडक यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, 
दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. “श्रीमती sre विजय गोडक 
(TASH श्रीम TAH AGHA INDY) उप अगियंता (यांत्रिक) , गट-अ यांना दोन वर्षाचा 
पारिकीक्षाधीन BITTE लागु राहील. सदर कालावधीत श्रीम मोडक परिकीक्षा धोरणानुसार सकीय 
कामकाज करण्यास सक्षप नसल्याचे RET झाल्यास श्रीम मोडक यांची शासकीय सेवा कोणतीही 
पुर्वसुचना न देता समाप्त करण्यात येईल” 


(१८) 


श्रीमती मोडक, उपअभियंता (यांत्रिकी) यांनी परिवीक्षाधीन कालावधीत व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण न 
केल्यास किंवा त्यांचे काम योग्य अथवा अनुरुप न आढळल्यास त्यांची शासकीय सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.3०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ 
मधील तरतूदीनुसार श्रीमती मोडक यांना परिवीक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही वेतनवाढ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


(२०) 


संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता / कार्यकारी अभियंता यांनी श्रीमती मोडक यांचा 
परिवीक्षा कालावधी समाप्तीबाबतचा/ परिवीक्षा कालावधी वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद 
केलेल्या तरतूदीनुसार विहित कालावधीत शासनास पाठवावा. 


श्रीमती मोडक यांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/८, 
दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या तरतूदी लागू 
होतील. 


श्रीमती मोडक या जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असल्याने त्यांची उपअभियंता (यांत्रिकी) या 
पदावरील वेतननिश्चिती शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, 
दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 


श्रीमती मोडक यांनी नियुक्‍ती दिलेल्या कार्यालयात हजर झाल्यानंतर तात्काळ रुजू अहवाल संबंधित 
कार्यकारी अभियंता यांच्या स्वाक्षरीसह या विभागाकडे पाठवावा. अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती 
त्यांनी स्विकारलेली नाही असे समजून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. 


विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना / बदली / नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार / आमदार / 
लोकप्रतिनिधी / खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण / दबाव आणण्याचा प्रयत्न 
केल्यास संबंधित उमेदवारांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 
तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.३७/आ(संनि), 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०४१४४३४२०७२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावांने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=aa9f65e90f34e5648365a67ac974407846b2378509021d9a9b7 
64788f91300c2, 


pseudonym=97A776F6F30F8466194234A275563339B9998934, 
serial INumber=8D6647630D541B9030FF94EF3 1 AFD6FA8B275E0E15A6 
9D5F68163604468DC5D6, cn=BAPUSAHEB R SONAWANE 


Date: 2023.09.04 14:47:49 +05'30° 


(बापूसाहेब रा. सोनवणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीम.शाश्वती विजय मोडक (पूर्वाश्रमीच्या श्रीम.शाश्वती चंद्रशेखर बोरकर)यांना ई-मेलद्वारे 
प्रत :- 
अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
; सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई Yoo ०३२. 
३. सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४. महासंचालक, मेरी, नाशिक. 
प. मुख्य अभियंता (द. व प्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक (५ प्रती) 
७. सर्व अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) मंडळ 
८ सचिव, महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोग (पत्राने) 
९ महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, नाशिक. 
१०. कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग, नागपूर. 
११. महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२. महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
१५. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
१६. उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१)/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षणो/गोपनीय/नोंदणी 
शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१८. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


